लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षा यादी क्रमांक १ मधून 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे फेर नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९४१७२ 
तारीख: ३० मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- समक्रमांकित शासन ज्ञापन दि.०८.०२.२०१९ 


ज्ञापन:- 


लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी), या गट क पदावर नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या लिपिक- 
टंकलेखक परीक्षा - २०१७ चा अंतिम निकाल मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२०५३/२०१४ श्री.संजीव शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेहा करण्यात 
आलेल्या प्रतिक्षा यादी क्रमांक १ मधील उमेदवारांचे नियतवाटप संदर्भाधीन दिनांक ०८.०२.२०१९ रोजीच्या 
ज्ञापनासोबतच्या विवरणपत्र “अ”व “ब” मध्ये नमुद केल्यानुसार त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागात व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) या 
रिक्‍त पदावर करण्यात आले होते. सदर आदेशातील शिफारस क्र. ६, ३२, १०३, १०८, ११२ व १४९ येथील 
उमेदवारांचे प्रशासकीय कारणास्तव सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरनियतवाटप करण्यात 
येत आहे. सदर उमेदवारांनी सुधारीत नियतवाटप केलेल्या विभागामध्ये तात्काळ (८ एप्रिल, २०१९ पर्यंत) रुजू 
व्हावे व रुजू अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग (१४-अ) मध्ये सादर करावा. तसेच उपरोक्त नमूद उमेदवारांची 
सेवाज्येष्ठता दिनांक ०८.०२.२०१९ रोजीच्या शासन ज्ञापनातील नियतवाटप यादीनुसार रुजू झालेल्या 
उमेदवारांप्रमाणे धरण्यात येईल. 


२. सदर आदेशान्वये फेरनियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या लिपिक-टंकलेखक पदावरील 
नियुक्‍तीबाबतच्या अन्य अटी व ail संदर्भाकित दिनांक ०८.०२.२०१९ रोजीच्या ज्ञापनामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणेच राहतील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७०५१३७४०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(71. fA. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
उमेदवारासाठी सहपत्रे : 


१) रुजू अहवाल 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 


कार्यालयांसाठीसहपत्रे १) उमेदवारांच्या नावांची यादी (उमेदवारांच्या भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
2) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 
3) प्रतिवेदन नमुना (उमेदवार दि.०८.०४.२०१९ पर्यंत विभाग/कार्याळयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दि.१२.०४.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा) 
प्रत -: 


Ee) 


नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-आ). 


AD AD 
el जल. त, । जळला 


9८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१७ प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांचे फेरनियतवाटप - बृहन्मुंबई - मराठी 


शासन ज्ञापन क्रमांक एएससी-1518/प्र.क्र.93/14-अ, दिनांक 30-03-2019 सोबतचे विवरणपत्र-अ 
a. शिफारस |गणवत्ता |उमेदवाराचे नाव 


RANGANATH 


फेर नियतवाटप केलेल्या कार्यालयाचे नाव 


KATKAR ASHWINI JAGANNATH MAR - OPEN - Female - WT-9 
HARIDAS 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालये 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१७ च्या परिक्षेमधून प्रतिक्षायादीतून बृहन्मुंबईतील शासकीय 


कार्यालयात शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदय, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ, दिनांक ३०.०३.२०१९ मला 
मिळाले. त्यानुसार मी कार्यालयात दिनांक 
रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 

टीप : 

(9) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. अन्यथा 
त्यांना दिलेली नियुक्‍ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 

(२) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस यादीतील 
शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


बृहन्मुंबईतील कार्यालये 


जिल्हाधिकारी कार्यालय 
मुंबई हहर 


जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर, जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई 
शहर, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग मार्ग,फोर्ट, मुंबई Yoo ००१ 
दूरध्वनी क्र.- २२६६५२३३ 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१७ प्रतिक्षायादीतून बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात 
नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-आ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
क्रमांक : (कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक : 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०१७ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १५१८/प्र.क्र.९३/१४-अ, 
दिनांक ३०.०३.२०१९ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते लिपिक- 


टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने 


त्यांच्या नेमणुकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या 


आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ अर्ज 


सोबत परत पाठविण्यात येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे 


be 


HERTS लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५% ७ व ८ वा मजला, कुपरेज ठेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७९५५९०० फॅक्सः२२८८०५२४ 


फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२. फॅक्स : २२६७३५०१५० 


ई-मेल - sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
पक - टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा - २०१७ 

अधिसूचना क्रमांक :एनओटी-३६१७/सीआर-२२/२०१७/तीन जाहिरात क्रमांक : ५६/२०१७ 

जाहिरात क्रमांक ०५/२०१७, दिनांक ६ एप्रिल, २०१७ नुसार मंत्रालयीन प्रशासकोय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकोय कार्यालयातील लिपिक - 
टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी), गट - क संवर्गातील पदांवरील भरतीकरीता, आयोगामार्फत दिनांक ११ जून, २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या लिपिक - टंकळेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पूर्व परीक्षा - २०१७ च्या निकालाआधारे, मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची लिपिक - टंकळेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य 
परीक्षा - २०१७ रविवार, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर व पुणे या जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल. 

२. प्रस्तुत लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१७ मधून भरावयाच्या लिपिक-टंकलेखक (मराठी) संवर्गातील एकूण ४५६ पदांचा व 
लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) संवर्गातील एकूण ३९ पदांचा एकत्रित तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
(९) लिपिक - टंकलेखक (मराठी)- एकूण ४५६ पदे 


प्रवर्ग अ.जा. | अ.ज. |वि.जा.(अ) |भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | इ.मा.ब. faa. | एकूण मागासवर्गीय | खुला |एकूण पदे 
पदसंख्या ४९--१२*  २९--२३* \9 RG+e* RR+ 6% GHQ*  ७६--ड८*| १ २६९ १८७ ४५६ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 

१)सर्वसाधारण ३६ १७ ३ ww ११ ¥ ८५ १ १७१ gu २६६ 
२) महिला १५ ८ ३ ष्‌ डं २ x | - | ६१ ण ११७ 
३) माजी सैनिव ७ 4 १ २ १ १ ११ |. -- | २८ २७ ar 

४) खेळाडू ३ २ | - | - [ - | - | ह| - | ९ ९ शट 

५) विकलांग एकूण पदे- १० (१ ) श्रवण दोष - ४ (२) अंधत्व किंवा क्षीण दृष्टी - ५ 


(३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू - १ 
(२) लिपिक - टंकलेखक (इंग्रजी) - एकूण ३९ प 


पदसंख्या WHR | शक १ १--१* १ g ६--६* | -- | २५ ww ३९ 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 

१)सर्वसाधारण ष्‌ २ १ २ १ १ ९. | = | 22 9 २८ 

२) महिला ef -- | - [| = | = [ = | 2 [| =] 3 डू 9 

३)माजीसैनिक | - | -- | - | - | - [| - [ 2 [ - | र र ३ 

४) खेळाडू | - | PF - | - | = [| =~ | -- | - |] 8 १ 


५) विकलांग एकूण पदे- १ - श्रवण शक्‍तीतील दोष - १ 
३. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण :- 


३.१९ वर नमूद पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला, खेळाडू व माजी सैनिकांसाठीचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.३ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी 
(Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे. 

३.४ वि.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) ब भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य 
व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. 

३.५ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुले, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:राक्रोधो- 
२००२/प्रक्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू 
आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.६ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांची क्रोडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य दर्जाची असल्याबाबत व खेळाडू प्रवर्गातील आरक्षित 
पदासाठी तो पात्र ठरतो याबाबत, आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे. 

३.७ संचालक, HIST व युबक सेवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त खेळाडू 
आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरविणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

३.८ क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने प्रदान 
केलेले प्रमाणपत्र सादर केले तरच त्यांना खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 

३.९ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, 
श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग उमेदवार 
गुणवत्तेनुसार शिफारशीसाठी पात्र असतील. 


*अनुशेषाची पदे 


३.१० विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.११ विकलांगांसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैेको असतील. 

३.१२ विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.१३ विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि- 
२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या संगणक प्रणालीदवारे वितरित करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

३.९४ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.९५ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रस्तुत प्रकरणी पदभरतीची 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

३.१६ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गीयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा, शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सबलत घेतली असल्यास, अशा मागासवर्गीय उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 

३.९७ अमागास उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा, शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व उमेदवारांचा 
अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशींकरीता विचार होत असल्याने सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद 
आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील सत्य माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

४. विकलांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सी आणि डिस्लेक्सियाने बाधित ब किमान ४०% कायमस्वरुपी विकलांगत्व असलेल्या पात्र 
उमेदवारांना, ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल व अनुग्रह कालावधी (Compensatory 
Time) अनुज्ञेय राहील. 

४.२ प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र विकलांग उमेदवारांना, लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अनुग्रह कालावधीची 
आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. 

४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केली जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावी लागणार आहे याचा 
स्पष्ट उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतीचा विचार केला जाईल. 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास ब आयोगाची विहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा 
अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४.५ विकलांग व्यक्‍तींना लेखनिक पुरविण्याबाबत व अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध अर्जांचे नमुने, विशेष सूचना, 
संबंधित शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील “विकलांग व्यक्‍ती” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 


येत आहेत. 
८. वेतनश्रेणी :- 
५.१ रुपये ५२००-२०२०० (ग्रेड पे-रुपये १९००/-) अधिक नियमानुसार भत्ते. 
६. पात्रता :- 
६.९ भारतीय नागरिकत्व 
६.२ वयोमर्यादा :- 
वयोमर्यादा गणण्याचा aa 
दिनांक किमान कमाल प्राविण्य प्राप्त | विकलांग 
अमागास / | अमागास 1 खेळाडू उमेदवार 
मागासवर्गीय 
अमागास [मागासवर्गीय | अमागास | मागासवर्गौय | 
ह ३८ -- सेवा ४३-- सेवा 
iii येथ ने हट a = os 9 कालावधी + ३वर्षे | कालावधी -- 3 वर्षे = 
६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाहो. 
६.४ अर्हता :- 


६.४.१९ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (एस.एस.सी.) किंवा महाराष्ट्र शासनाने 
एस.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 

६.४.२ लिपिक-टंकलेखक(मराठी) पदासाठी मराठी टंकलेखनाचा वेग ३० शब्द प्रति मिनिट ब लिपिक-टंकलेखक(इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी टंकलेखनाचा 
वेग ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र. 

६.४.३ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार AMA तदनंतर शासनाने 
वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट अथवा बेसिक कोर्स 
इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४०शब्द प्रति मिनिट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारा आहे. 

६.४.४ शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता प्रस्तुत लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१७ करीता 
अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 

६.४.५ माजी सैनिक उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एएससी- 
१५१२/प्र.क्र.१४८/१४-अ, दिनांक २४ मार्च, २०१७ नुसार शासकोय वाणिज्य संस्थेचे विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र त्याच्या नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून ११ महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील. 

६.४.६ उमेदवाराला मराठी लिहिणे, वाचणे, बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 


७. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 
७.१ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील :- 
७.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा 
७.१.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदरच परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 
७.१.३ महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्‍तीची 
करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ नुसार विहित केलेल्या व्यावसायिक परीक्षा जर ती व्यक्‍ती अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्त्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 
9.2.8 महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची परीक्षा 
८. परीक्षेचे टप्पे - एक 
८.१ मुख्य परीक्षा - Yoo गुण 
८.९ मुख्य परीक्षेतील एकूण गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करण्यात येईल. 
९. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 
९.१ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सीमारेषेनुसार शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व शर्तीनुसार 
मूळ कागदपत्राच्या आधारे नियुक्‍तीपूर्वी सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 
९.२ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्रे सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 
९.३ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 
१०. शुल्क रुपये : १०.१९ :- अमागास - ५२४/- ९०.२ :- मागासवर्गीय - ३२४/- १०.३ माजी सैनिक - २४/- 
१९१९. अर्ज करण्याची पध्दत :- 
११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २७ जुले, २०१७ 
ते दिनांक ९० ऑगस्ट, २०१७ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच ७७७.॥1110)50.४0९.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
११.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे आवश्यक 
आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 
११.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी ब यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
११.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

११.७.९ शुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिक वर क्लिक करावे. 

११.७.२ “माझे खाते ” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अप्लीकेशन” सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिंकवर क्लिक करावे. 

११.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ 
लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ‘Pay Now’ अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

११९.७.४ “ Pay Now” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील:- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाव्दारे 

११.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

११.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा 
केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

११.७.७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाचो प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या 
कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

११.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथबा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर 
केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

११.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे 
झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक ९० ऑगस्ट, २०१७ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिक बंद होईल. 

११.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ee ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

११.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे याची 
स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्बीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा परीक्षा 
शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. विहित 
दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

११.८ केंद्र निवड :- 

११.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता "माझे खाते" मधील संबंधित परीक्षेची 

निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. केंद्राच्या 


क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची निवड 
केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

११.८.२ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची प्रक्रिया 
करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथबा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

११.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्रनिबडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यबहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर किंबा नजिकच्या 
जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

११९.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

१२. पदांचा पसंतीक्रम :- 

१२.९ प्रस्तुत परीक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करताना ज्या पदासाठी अर्ज केला आहे, ते पद (लिपिक-टंकलेखक मराठी अथवा लिपिक - टंकलेखक 
इंग्रजी) नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच, दोन्ही पदांसाठी अर्ज करावयाचा असल्यास त्याप्रमाणे नमूद करणे आवश्यक आहे. 
१२.२ दोन्ही पदांसाठी अर्ज सादर करणा-या उमेदवारांनी पदांचा पसंतीक्रम दर्शविणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे पसंतीक्रम नमूद करण्याची फक्त एकच संधी 
खालील अटींबर देण्यात येईल:- 
(९) पसंतीक्रम ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करतानाच अर्जामध्ये दर्शविणे आवश्यक राहील. 
(2) पसंतीक्रम दर्शविलेल्या पदाकरीता टंकलेखनाचे विहित मर्यादेचे अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास, संबंधित पदांचा पसंतीक्रम रद्द करण्यात येईल. 
(३) पसंतीक्रम आयोगास सादर केल्यानंतर पदाच्या पसंतीक्रमात बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही. 

१३. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 

१३.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१३.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१४. परीक्षेस प्रवेश :- 

१४.१ परीक्षेस येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र व त्याची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१४.२ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या 
साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१४.३ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची साधने / 
साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा बापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची 
मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परोक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१४.४ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा प्रशासन 
किंबा शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१५. प्रस्तुत अधिसूचनेमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा योजना" विभागातील “लिपिक-टंकलेखक परीक्षा' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 

१६. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

१७. सदर अधिसूचना आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई सुनिल अवताडे 
दिनांक : २७ जुले, २०१७ उप सचिव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळो मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सकत मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास 
शिफारस/नियुक्‍तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 


g 


HERTS लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


मुख्य कार्यालय : ५५ ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७९५९०० फॅक्सः२२८८०५२४ 
कार्यालय : बॅक ऑफ इंडिया इमारत, 3 रा माळा, , मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८,२२१० - फॅक्स : ७३५९ 
फोर्ट Tor ओ डि 3 फोर्ट -३ १ दू २२६७०२१०/१४८/२४८,२२१०२२२२ २२६७३९०९१० 


ई-मेल — sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in 


लिपिक - टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पूर्व परीक्षा - २०१७ 


क्रमांक : एडीव्ही-३१९७/सीआर-८४/२०१६/तीन जाहिरात क्रमांक : ०५/२०१७ 


राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील लिपिक - टंकलेखक 


(मराठी/इंग्रजी), गट - क संवर्गातील पदांच्या भरतीकरीता आयोगामार्फत लिपिक - टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पूर्व परीक्षा - २०१७ रविवार, दिनांक 


११ जून, 


२०१७ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल. प्रस्तुत पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 


उमेदवारांची मुख्य परीक्षा रविवार, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी किंबा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्‍यता आहे. 
२. प्रस्तुत जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
३. उपलब्ध पदसंख्या :- 


(९) लिपिक - टंकलेखक (मराठी)- एकूण ३७० पदे 

प्रवर्ग अ.जा. | अ.ज. |वि.जा.(अ) |भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | इ.मा.ब. faa. | एकूण मागासवर्गीय | खुला |एकूण पदे 

पदसंख्या २३६--१२* | १८--२* ष्‌ ९--द* शतपट ए--२* ६२--४८* | - | २२१ १४९ ३७० 
रिक्‍त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 

१)सवंसाधारण ३० १२ २ ११ १० 4 ७९ | - | श्ड्ट ७६ २२४ 

२) महिला ११ ष्‌ २ ३ ३ २ २० | | WE ran ९१ 

(३) माजी सैनिक | ५ 3 १ १ १ १ ९. | = | २१ २१ ¥2 

४) खेळाडू २ ef - | = | - [| - | 2 [| = | ह ७ १३ 

५) विकलांग । एकूण पदे- ३ (१ )श्रवण दोष - २ (२) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू - १ 

(२) लिपिक - टंकलेखक (इंग्रजी) - एकूण ३८ पदे 

पदसंख्या B+R* | शस्र g R+8%* शै g दन | - | bes Las E14 

रिक्‍त जागांचे Weer सामाजिक/समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालोलप्रमाणे आहे :- 

(१)सवेसाधारण ¥ २ १ २ १ १ ९ | - | २० 9 २७ 

२) महिला ef -- | - [| = | - [ = | 2 J =] 3 ¥ ७ 

(३)माजीसैनिक. -- | -- [| - | - [ - | - | १ | - | १ २ ३ 

४)खेळाडू | -- | _-- |__--_|__--__|[__--__|__--__|_--__ | -- | - | ९ १ 

७५) विकलांग । एकूण पदे- १ - श्रवण शक्‍तोतोल दोष - १ 


३.१ 


३.२ 


३.३ 


3.8 


३.५ 


३.६ 


३.७ 


३.८ 


३.९ 


३.१० 


*अनुशेषाची पदे 
बर नमूद पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्‍यता आहे. पदसंख्या ब आरक्षणामध्ये बदल 
झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. 
उपरोक्‍त पदे सध्या फक्त मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील आहेत. मात्र याव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय 
कार्यालयातील पदांचाही यात समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. अशा पदांचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
महिला, खेळाडू व माजी सैनिकांसाठीचे आरक्षण हे शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 
महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता 
महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पष्टपणे दावा 
करणे आवश्यक आहे. 
fast (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) ब भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्ततीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित 
वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या 
आधारावर करण्यात येईल. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्रक्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक 
क्रमांक:राक्रोधी-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 
प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांची क्रोडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य असल्याबाबत व खेळाडू या पदासाठी पात्र 
ठरतो याबाबत, आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे. 
संचालक, क्रोडा व युवा संचालनालय किंवा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त खेळाडू 
आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठरविणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-याने 
प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर केले तरच त्यांना खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक कअस १३१५/प्र.क्र.१२०/१४ब, दिनांक १६ एप्रिल, २०१६ नुसार अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी, 
श्रवणशक्‍तीतील दोष ब चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग 
उमेदवार गुणवत्तेनुसार शिफारशीसाठी पात्र असतील. 


३.९१ विकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३.१२ विकलांगांसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैको असतील. 

३.१३ विकलांगासाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.१४ विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या बयोमर्यादेचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि- 
२०१९२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१२ मधील आदेशानुसार SADM या नविन संगणक प्रणालीदवारे वितरित करण्यात 
आलेले नवीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. 

३.१५ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ 
आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.१६ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रस्तुत प्रकरणी पदभरतीची 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

३.१७ परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गीयासाठी विहित केलेली वयोमर्यादा, शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक अटी/निकषांसंदर्भात कोणतीही 
सूट/सवलत घेतली असल्यास, अशा उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 

३.९८ विकलांग उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल. तथापि, अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत 
यासंदर्भात संबंधित उमेदवाराने आयोगास स्वतंत्रपणे पत्राद्वारे विनंती करणे आवश्यक आहे. 

३.१९ अमागास उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा, शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटींची पुर्तता करणा-या सर्व 
उमेदवारांचा अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशींकरीता विचार होत असल्याने सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी 
पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी अर्जामध्ये त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

४. वेतनश्रेणी :- 
४.१ रुपये ५२००-२०२००९ग्रेड पे-रुपये १९००/-) अधिक नियमानुसार भत्ते. 
५. पात्रता :- 

५.१. भारतीय नागरिकत्व 

५.२ वयोमर्यादा :- 

4.2.2 दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वय किमान १८ वर्षे असावे व कमाल ३८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 

५.२.२ उच्च वयोमर्यादा खालील बाबतीत शिथिलक्षम :- 

(१) महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम. 

(२) प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम. 

(३) माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमर्यादा शासन शुध्दोपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैक- 
१०१०/प्र.क्र.२७९/१०/१६-अ, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१० आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार राहील. 

(४) विकलांग उमेदवारांच्या बाबतीत वयाच्या ४५ वर्षांपर्यंत. 

(५) विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. 

५.३ अर्हता :- 

५.३.९ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (एस.एस.सी.) किंवा महाराष्ट्र 
शासनाने एस.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 

&.3.2 लिपिक-टंकलेखक(मराठी) पदासाठी मराठी टंकलेखनाचा वेग ३० शब्द प्रति मिनिट ब॒ लिपिक-टंकलेखक(इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी 
टंकलेखनाचा वेग ४० शब्द प्रति मिनिट या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र. 

५.३.३ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८/१२)/साशि-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३ नुसार अथवा तदनंतर 
शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट 
अथवा बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग इंग्रजी ४०शब्द प्रति मिनिट(लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे. 

५.३.४ शासकोय वाणिज्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्‍त टंकलेखन अर्हता मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास प्राप्त 
करणे आवश्यक आहे. 

५.३.५ माजी सैनिक उमेदवाराने विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र धारण केलेले नसेल तर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एएससी-१५१२/प्र.क्र.१४८/१४-अ, दिनांक २४ मार्च, २०१७ नुसार शासकोय वाणिज्य संस्थेचे विहित टंकलेखन अर्हतेचे प्रमाणपत्र 
त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ११ महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील. 

५.३.६ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

६. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती :- 

६.९ नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस खालील परीक्षा उत्तोर्ण होणे आवश्यक राहील :- 

६.१.१ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागीय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केली असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधी केलेल्या 
नियमानुसार विभागीय/व्यावसायिक परीक्षा 

६.९.२ हिंदी आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्‍ती अगोदरच परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

६.१.३ महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन/मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची 
करण्याबाबत) नियमावली, १९९१ नुसार विहित केलेल्या व्यावसायिक परीक्षा जर ती व्यक्‍ती अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंबा तिला 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर ती परीक्षा 

६.९.४ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतची परीक्षा 


७.प्रमाणपत्र पडताळणी:- 
७.१ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सोमारेषेनुसार शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातील अर्हता/अटी व 
शर्तीनुसार मूळ कागदपत्राच्या आधारे नियुक्‍तीपूर्वी सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 
७.२ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्रे सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केली जाईल. 
७.३ अर्जातील दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍ती देण्याची 
कार्यवाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. 


८. परीक्षेचे टप्पे - दोन 
८.१ प्रस्तुत परीक्षा खालील दोन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल :- 
(१) पूर्व परीक्षा - १००गुण 
(२) मुख्य परीक्षा  - ४००गुण 


९. पूर्व परीक्षेकरीता शुल्क रुपये : ९.१ :- अमागास - ३७३/- ९.२ :- मागासवर्गीय - २७३/- ९.३:- माजी सैनिक -२३/ 
१०. अर्ज करण्याची पध्दत :- 
१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. 
१०.२ पात्र उमेदवाराला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक ६ एप्रिल, 
२०१९७ ते दिनांक २६ एप्रिल, २०१७ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१०.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१०.४ आयोगास अर्ज सादर करताना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी करणे व आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारवाई करण्यात येईल. 
१०.५ आयोगास चुकोची माहिती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सर्व निवडीकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१०.६ आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतली जाणार नाही. 
१०.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१०.७.१ शुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील माझे खाते या लिक वर क्लिक करावे. 

१०.७.२ “माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अप्लीकेशन” सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिकवर क्लिक करावे. 

१०.७.३ 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ‘Unpaid’ 
लिहिलेल्या पद/परीक्षेसमोर ‘Pay Now’ अशी लिंक उपलब्ध असेल. 

१०.७.४ “ Pay Now” या लिक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरी सुविधा केंद्र (क) चलनाव्दारे 

१०.७.५ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१०.७.६ नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 

१०.७.७ चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१०.७.८ भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज 
सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१०.७.९ विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ एप्रिल, २०१७ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिक बंद 
होईल. 

१०.७.१० चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ एप्रिळ, २०१७ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 

१०.७.११ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंबा कसे 
याची स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्बीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

१०.८ केंद्र निवड :- 

१०.८.१ परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता "माझे खाते" मधील संबंधित 
परीक्षेची निवड करावी. त्यानंतर "केंद्र निवडा" या पर्यायावर क्लिक करावे. सदर पर्यायांतर्गत निवडलेल्या केंद्राची क्षमता दर्शविली जाईल. 
केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अर्ज तत्पूर्वी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद्र उपलब्ध नसून, दुसरे केंद्र निवडावे, असा संदेश प्राप्त होईल. केंद्राची 
निवड केल्यानंतर सेव्ह बटनावर क्लिक केल्यास केंद्र निवडीची व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 

20.6.2 भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडलेले उमेदवार शुल्क भरल्याच्या दिनांकाच्या दुस-या दिवशी केंद्र निवडीची 
प्रक्रिया करु शकतील. दुसरा दिवस कार्यालयीन सुटटी अथवा रविवारचा असेल, तर सदर कार्यवाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी करता येईल. 

१०.८.३ वरीलप्रमाणे केंद्रनिबडीची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास उमेदवाराने अर्जामध्ये दिलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामधील नमूद जिल्हाकेंद्रावर किंवा नजिकच्या 
जिल्हाकेंद्रावर प्रवेश देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे धोरण व आयोगाचा निर्णय अंतिम मानण्यात येईल. 

१०.८.४ केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करण्यात येणार नाही. 

११. प्रवेशप्रमाणपत्र :- 
११.१ प्रस्तुत परीक्षेपूर्वी सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेशप्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी 
डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळो सादर करणे आवश्यक आहे. 
११.२ TAT वेळी उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्‍तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 


११.३ Tete येतेवेळी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट 
कार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र व त्याची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 
१२.परीक्षेस प्रवेश 

१२.१ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी 
दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१२.२९ डिजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
वापरण्या योग्य कोणतीही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी प्रकारची 
साधने / साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जबळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या 
वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्‍त मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी 
संबंधित उमेदवाराची राहील. 

१२.३ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित उपकेंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयोग, जिल्हा 
प्रशासन किंबा शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. 

१३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावरील स्पर्धा 
परीक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा" विभागातील “लिपिक - टंकळेखक परीक्षा' मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 

१४. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या www.mpse.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

Qa. सदर जाहिरात आयोगाच्या www.mpse.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


ठिकाण : मुंबई. सु. ह. अवताडे 
दिनांक : ६ एप्रिल, २०१७ अवर सचिव 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 
(१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर 


कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्‍त मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र तपासण्याच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र 
सादर न केल्यास सदर परीक्षेची उमेदवारी नाकारली जाईल. 


